आदिवासी विकास सेवेतील गट-अ व गट-ब 
मधील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार 
प्रत्यार्पित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२०/प्र.क्र.१२९/का.१५ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ०३ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा- 
१) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
२) आदिवासी विकास विभाग, शासन अधिसूचना क्र.संकोर्ण-२००६/प्र.क्र.१३०/का.१५, 
दि.१२.०६.२००७ 
३) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक, दि.१८.०३.२०२१ 


प्रस्तावना:- 
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 


विलंबास प्रतिबंध करण्याकरीता अधिनियम, २००५ अंमलात आला आहे. या अधिनियमातील कलम-६ 


मध्ये गट-अ व गट-ब या संवर्गातील अधिकार्‍यांच्या बदल्या करण्यास सक्षम प्राधिकारी निश्चित 


करण्यात आलेले आहेत. सदर अधिनियमातील कलम-६ मधील परंतूक २ व कलम-७ मधील 


तरतूदींनुसार दि.१८.०३.२०२१ च्या शासन आदेशान्वये आदिवासी विकास विभागाच्या 


अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांच्या बदल्यांचे अधिकार प्रत्यार्पित 


करण्यात आले होते. सदर शासन निर्णय अधिक्रमित करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 


होता. 


शासन निर्णय:- 
उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.०३ येथील दि.१८.०३.२०२१ चा शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात 


येत आहे. 


२. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या अधिसूचनेतील तरतूदींनुसार वेतनस्तर S-23 : 


६७७००-२०८७०० पेक्षा कमी वेतनस्तर असळेळे आदिवासी विकास सेवेतीळ गट-अ मधील सर्व 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२०/प्र.क्र.१२९/का.१५ 


अधिकारी आणि गट-ब मधील सर्व अधिकारी यांची बदली करण्यास सक्षम प्राधिकारी मा. मंत्री, 


आदिवासी विकास यांच्याशी विचारविनिमय करुन सचिव, आदिवासी विकास हे असतील. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११०३११५७१९८२२४ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PAWANKUMAR BAPURAO BANDGAR 
> AW A N K U M A R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 


DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=03c¢3c62c2ef482c6f6b1ec581e7ff012104aacd8b944ba 
BA p U RAO ed6bd52110b37bfbe5, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=DDD9DA8FA21A90D7D094A7A2B297309EED70 
A74C6C632CA84301EB132C1FB5FD, cn=PAWANKUMAR 
BA N DGA R BAPURAO BANDGAR 
Date: 2023.11.03 11:57:40 +05'30" 
(पवनकुमार TSA ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. मंत्री, आदिवासी विकास, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक, 

आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, 


. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे / नाशिक / अमरावती / नागपूर, 
. सर्व सहआयुक्त, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, 
ट्‌. 


सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, 


१०.निवड नस्ती (का.१५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


